महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
प्राधिकृत प्रकाशन 


SA 


वर्ष ८ , अंक ४८ ] गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १-७ , २०२२ / अग्रहायण १०-१६ , शके १ ९ ४४ 
शके 

१ ९ ४४ 


पृष्ठे 

भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , नाही . 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


सत्यमेव जयते 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक- नागपूर विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


१-२७ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १२२५ . 


Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 


[ पृष्ठे २७ , 

[ पृष्ठे २७ , किंमत : रुपये ३०.०० 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


भाग एक अ . – ( भाग चार ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , 
जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


1 


पृष्ठे 

१-२५ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) अन्वये . 
क्रमांक म.स. - विभुअ - उवप्र - कावि -४ ९२-२०२२ . 

ज्याअर्थी , भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व 
वन विभाग , क्र . संकीर्ण ११-२०१४- प्र . क्र . ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

ना . - एक -१ ( १७५५ ) . 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १७ , २०२२ / अग्रहायण १०-१६ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे ; 


२ 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे : 


आणि ज्याअर्थी , सदरहू प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी . ) ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाच मध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसुचीमध्ये तपशील नमूद करावा . ) ; 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल 

: 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी यांनी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ . क्र . 


( १ ) 


१ 


अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२ - एलएक्यु - ४७-२०२२-२३ , 

मौजा सालोरा , तालुका आष्टी , जिल्हा वर्धा . 


भूमापन किंवा 

गट क्रमांक 

( २ ) 


१६७ 


संपादनाखालील क्षेत्र 

( अदमासे ) 

( ३ ) 

हे . आर 


एकूण .. 


O 


o 


i 


$ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १७ , २०२२ / अग्रहायण १०-१६ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

कार नदी प्रकल्प . 

कार नदी प्रकल्पावरील कालव्याचे मातीकाम व बांधकाम . 

या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा सिंचित होणार असल्यामुळे त्या 
परिसरातील शेतक - यांना त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , शेतमजूर 
यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होणार 
आहे . 


प्रकल्पाचे नाव 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयी 
सुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


( अ ) 

( ब ) 

( क ) 


अनुसूची - तीन 

बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 


कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची - चार 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पादर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन 
विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना क्र . संकीर्ण - १-२०१५- प्र . क्र . ३ - अ -२ , 
दि . १३ मार्च २०१५ नुसार जलसिंचन प्रकल्पाला उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ 
यांच्या तरतूदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची - पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

: 
- निरंक . 


प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - यांचे पदनाम 
प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे , 

त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी 
भरावे ) 


: — 


: 


3 


निरंक . 

निरंक . 


टीप- : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १२२६ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) अन्वये . 

क्रमांक 

म.स. - विभुअ - उवप्र - कावि -४ ९३-२०२२ . 


ज्याअर्थी , भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व 
वन विभाग , क्र . संकीर्ण ११-२०१४- प्र . क्र . ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १७ , २०२२ / अग्रहायण १०-१६ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे ; 


४ 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे : 


आणि ज्याअर्थी , सदरहू प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी . ) ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाच मध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसुचीमध्ये तपशील नमूद करावा . ) ; 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल 

: 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी यांनी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ . क्र . 


( १ ) 


१ 


अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३ - एलएक्यु - ४७-२०२२-२३ , 

मौजा काजळसरा , तालुका देवळी , जिल्हा वर्धा . 


भूमापन किंवा 

गट क्रमांक 

( २ ) 


२७ ९ / २ 


संपादनाखालील क्षेत्र 
( अदमासे ) 

( ३ ) 

हे . आर 


एकूण .. 


०१८ 


०१८ 


$ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १७ , २०२२ / अग्रहायण १०-१६ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

निम्न वर्धा प्रकल्प . 

२ 

सिंगारवाडी लघु कालवा क्रमांक २ वरील सिंगारवाडी उपलघु कालवा क्रमांक १ चे 
बांधकामाकरीता . 


प्रकल्पाचे नाव 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयी 
सुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


( अ ) 

( ब ) 

( क ) 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 


या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा सिंचित होणार असल्यामुळे त्या 
परिसरातील शेतक - यांना त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , शेतमजूर 
यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होणार 
आहे . 


अनुसूची - तीन 

बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची - चार 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पादर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन 
विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना क्र . संकीर्ण - १-२०१५ - प्र.क्र . ३ - अ -२ , 
दि . १३ मार्च २०१५ नुसार जलसिंचन प्रकल्पाला उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ 
यांच्या तरतूदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची - पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

निरंक . 

निरंक . 

निरंक . 


प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - यांचे पदनाम 
प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे , 

त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी 
भरावे ) 


: 


1 


: — 


टीप- : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 

करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १२२७ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) अन्वये . 
क्रमांक म.स. विभुअ - उवप्र - कावि- ४ ९४-२०२२ – 


ज्याअर्थी , भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व 
वन विभाग , क्र . संकीर्ण ११-२०१४- प्र . क्र . ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

ना . - एक -२ ( १७५५ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १७ , २०२२ / अग्रहायण १०-१६ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे ; 


६ 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे : 


आणि ज्याअर्थी , सदरहू प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी . ) ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाच मध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसुचीमध्ये तपशील नमूद करावा . ) ; 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल 

: 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी यांनी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ . क्र . 


( १ ) 


१ 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


( २ ) 


१५८/१ 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३ - एलएक्यु ४७ - २०२१-२२ , 
मौजा जउळगाव , तालुका वर्धा , जिल्हा वर्धा 


अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


उ . अ.भू.अ. यांचे मो.र.क्र . २४० / ११ 
अन्वये थेट खरेदीने यापूर्वी संपादित 
केलेले क्षेत्र ( अदमासे ) 

( ३ ) 
हे . आर 


एकूण . 


० २० 


० २० 


उ.अ.भू.अ. यांचे अ.पो.हि. मो.र. 
क्र . ६५८/०४ अन्वये उर्वरित 
संपादित करावयाचे क्षेत्र ( अदमासे ) 


( ४ ) 
हे . आर 


००८ 


$ 


००८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १७ , २०२२ / अग्रहायण १०-१६ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

निम्न वर्धा प्रकल्प . 

देवळी शाखा कालव्यावरील देवळी उपशाखा कालव्याचे बांधकामाकरीता . 


प्रकल्पाचे नाव 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयी 
सुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


( अ ) 

( ब ) 

( क ) 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 


अनुसूची - तीन 

बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा सिंचित होणार असल्यामुळे त्या 
परिसरातील शेतक - यांना त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , शेतमजूर 
यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होणार 
आहे . 


कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची - चार 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पादर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन 
विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना क्र . संकीर्ण - १-२०१५- प्र . क्र . ३ - अ -२ , 
दि . १३ मार्च २०१५ नुसार जलसिंचन प्रकल्पाला उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ 
यांच्या तरतूदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची - पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

: 
- निरंक . 


प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - यांचे पदनाम 
प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


७ 


ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे , 

त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी 
भरावे ) 


: — निरंक . 

: - निरंक . 


टीप : :: उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 

करता येईल . 

दिनांक १० नोव्हेंबर २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १२२८ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) अन्वये . 
क्रमांक म.स. विभुअ - सामान्य - कावि - २१६-२०२२ 

- 


66 

ज्याअर्थी , भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व 
वन विभाग , क्र . संकीर्ण ११-२०१४- प्र . क्र . ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल 
; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १७ , २०२२ / अग्रहायण १०-१६ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे 

; 


८ 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी , सदरहू प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी . ) ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाच मध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसुचीमध्ये तपशील नमूद करावा . ) ; 


ही 

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही 
; 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी यांनी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १६ एलएक्यु - ४७-२०२१-२२ , 

मौजा काशीमपुर , तालुका आर्वी , जिल्हा वर्धा . 


अ . क्र . 


( १ ) 


१ 

२ 

3 

४ 


भूमापन किंवा 

गट क्रमांक 

( २ ) 


२६/१ 

२६/२ 

२ ९ / १ क 

२ ९ / २ क 


एकूण 


संपादनाखालील क्षेत्र 

( अदमासे ) 

( ३ ) 

हे . आर 

० १२ 

० १७ 


०४१ 

० २० 


० ९ ० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १-७ , २०२२ / अग्रहायण १०-१६ , शके १ ९ ४४ 
९ 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

निम्न वर्धा प्रकल्प . 

निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता . 

या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा सिंचित होणार असल्यामुळे त्या 
परिसरातील शेतक - यांना त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , शेतमजूर 
यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होणार 
आहे . 


प्रकल्पाचे नाव 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयी 
सुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


अनुसूची - तीन 

बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

कार्यकारी अभियंता , निम्न वर्धा प्रकल्प विभाग , वर्धा यांचे प्रमाणपत्रानुसार निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या पूर्ण संचय पातळीमुळे अतिरिक्त बाधीत होणा - या 
मौजा काशीमपुर , ता . आर्वी येथील शेत जमीन संपादित करण्यात येत असून कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 


( अ ) 

( ब ) 

( क ) 


अनुसूची - चार 

महाराष्ट्र शासन अधिसूचना २६ एप्रिल , २०१८ अन्वये भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 


कलम १० ( क ) अन्वये जलसिंचन प्रकल्पाला उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या 
तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

निरंक . 

निरंक . 

निरंक . 


प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - यांचे पदनाम 
प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे , 

त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी 
भरावे ) 


: 


: 


: 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १२२ ९ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) अन्वये . 
क्रमांक म.स. विभुअ- सामान्य - कावि - २१७-२०२२ – 


ज्याअर्थी , भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व 
वन विभाग , क्र . संकीर्ण ११-२०१४ - प्र . क्र . ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल 
ना . - एक -३ ( १७५५ ) . 

; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १७ , २०२२ / अग्रहायण १०-१६ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे 

; 


१० 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी , सदरहू प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी . ) ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाच मध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसुचीमध्ये तपशील नमूद करावा . ) ; 


ही 

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही 
; 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी यांनी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


अ . क्र . 


( १ ) 


१ 

२ 


3 


SC w 


४ 


५ 

६ 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १७ - एलएक्यु - ४७-२०२१-२२ , 

मौजा निंबोली , तालुका आर्वी , जिल्हा वर्धा . 


भूमापन किंवा 

गट क्रमांक 

( २ ) 


३२/१ 


३२/३ 


४४ / १ / अ 
४४ / २ / अ 

१४०/१ 
१५६/१ 


j 


संपादनाखालील क्षेत्र 

( अदमासे ) 

( ३ ) 

हे . आर 


००८ 


० ० ९ 


० ० ९ 

० ० ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १-७ , २०२२ / अग्रहायण १०-१६ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- एक - चालू 


( १ ) 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 

१३ 


१४ 


१५ 

१६ 


प्रकल्पाचे नाव 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयी 
सुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


( २ ) 


१५४ 

१३६/१ 

१३६/२ 

१८/१ 

१ ९ / १ 

२३/१ 

१ ९९ / १ / ब 

२००/१ 

२०१/१ 

१ ९ ६ / १ 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 


एकूण 


( ३ ) 


है 


आर 


००५ 


० ३६ 


० १६ 


०४८ 


० ७० 


००५ 


००१ 


०१८ 


२३६ 


अनुसूची - तीन 

बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


११ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

निम्न वर्धा प्रकल्प . 

निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता . 

या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा सिंचित होणार असल्यामुळे त्या 
परिसरातील शेतक - यांना त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , शेतमजूर 
यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होणार 
आहे . 


कार्यकारी अभियंता , निम्न वर्धा प्रकल्प विभाग , वर्धा यांचे प्रमाणपत्रानुसार निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या पूर्ण संचय पातळीमुळे अतिरिक्त बाधीत होणा - या 
मौजा निंबोली , ता . आर्वी येथील शेत जमीन संपादित करण्यात येत असून कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 


अनुसूची - चार 

महाराष्ट्र शासन अधिसूचना २६ एप्रिल , २०१८ अन्वये भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १० ( क ) अन्वये जलसिंचन प्रकल्पाला उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या 
तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 


१२ 


( अ ) 

( ब ) 

( क ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १७ , २०२२ / अग्रहायण १०-१६ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

निरंक . 

निरंक . 

निरंक . 


प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - यांचे पदनाम 

प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे , 

त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी 
भरावे ) 


: 


: 


: 


टीप- : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 

येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १२३० . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) अन्वये . 
क्रमांक म.स. विभुअ- सामान्य - कावि -२१ ९ - २०२२ 


ज्याअर्थी , भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व 
वन विभाग , क्र . संकीर्ण ११-२०१४ - प्र . क्र . ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल 
; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , सदरहू प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी . ) ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाच मध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसुचीमध्ये तपशील नमूद करावा . ) ; 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही 
; 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल 

: 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १-७ , २०२२ / अग्रहायण १०-१६ , शके १ ९ ४४ 

66 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी यांनी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ . क्र . 


( १ ) 


१ 


प्रकल्पाचे नाव 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयी 
सुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


ना . - एक -४ ( १७५५ ) . 


अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १ ९ - एलएक्यु - ४७-२०२१-२२ , 

मौजा इटलापूर , तालुका आर्वी , जिल्हा वर्धा . 


भूमापन किंवा 

गट क्रमांक 

( २ ) 


८ / १ / अ 


एकूण .. 


संपादनाखालील क्षेत्र 
( अदमासे ) 


हे . आर 

० ३० 


० ३० 


अनुसूची - तीन 

बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


१३ 


} 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

निम्न वर्धा प्रकल्प . 

निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता . 

या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा सिंचित होणार असल्यामुळे त्या 
परिसरातील शेतक - यांना त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , शेतमजूर 
यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होणार 
आहे . 


कार्यकारी अभियंता , निम्न वर्धा प्रकल्प विभाग , वर्धा यांचे प्रमाणपत्रानुसार निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या पूर्ण संचय पातळीमुळे अतिरिक्त बाधीत होणा - या 
मौजा इटलापूर , ता . आर्वी येथील शेत जमीन संपादित करण्यात येत असून कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 


अनुसूची- चार 

महाराष्ट्र शासन अधिसूचना २६ एप्रिल , २०१८ अन्वये भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १० ( क ) अन्वये जलसिंचन प्रकल्पाला उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या 
तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 


१४ 


( अ ) 

( ब ) 

( क ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १७ , २०२२ / अग्रहायण १०-१६ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

निरंक . 

निरंक . 

निरंक . 


प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - यांचे पदनाम 

प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे , 

त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी 
भरावे ) 


: 


: 


: 


टीप- : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 

येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १२३१ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) अन्वये . 
क्रमांक म.स. - भूसंपादन - सामान्य - कावि - २१८-२०२२ 


ज्याअर्थी , भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व 
वन विभाग , क्र . संकीर्ण ११-२०१४- प्र . क्र . ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


66 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी , सदरहू प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी . ) ; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये दिलेला आहे 
; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाच मध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसुचीमध्ये तपशील नमूद करावा . ) ; 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही 
; 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १-७ , २०२२ / अग्रहायण १०-१६ , शके १ ९ ४४ 

66 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी यांनी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ . क्र . 


( १ ) 


१ 


प्रकल्पाचे नाव 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयी 
सुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १८ - एलएक्यु - ४७-२०२१-२२ , 
मौजा टोणा , तालुका आर्वी , जिल्हा वर्धा . 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 


भूमापन किंवा 

गट क्रमांक 

( २ ) 


११ ९ 


एकूण .. 


संपादनाखालील क्षेत्र 
( अदमासे ) 


हे . आर 

० ३० 


० ३० 


अनुसूची - तीन 

बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


१५ 


} 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

निम्न वर्धा प्रकल्प . 

निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता . 

या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा सिंचित होणार असल्यामुळे त्या 
परिसरातील शेतक - यांना त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , शेतमजूर 
यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होणार 
आहे . 


कार्यकारी अभियंता , निम्न वर्धा प्रकल्प विभाग , वर्धा यांचे प्रमाणपत्रानुसार निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या पूर्ण संचय पातळीमुळे अतिरिक्त बाधीत होणा - या 
मौजा टोणा , ता . आर्वी येथील शेत जमीन संपादित करण्यात येत असून कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 


अनुसूची- चार 

महाराष्ट्र शासन अधिसूचना २६ एप्रिल , २०१८ अन्वये भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १० ( क ) अन्वये जलसिंचन प्रकल्पाला उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या 
तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 


१६ 


( अ ) 

( ब ) 

( क ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १७ , २०२२ / अग्रहायण १०-१६ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

निरंक . 

निरंक . 

निरंक . 


प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - यांचे पदनाम 

प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे , 

त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी 
भरावे ) 


: 


: 


: 


टीप- : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 

येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १२३२ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) अन्वये . 
क्रमांक म.स. विभुअ- सामान्य - कावि -२२० - २०२२ – 


ज्याअर्थी , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व 
वन विभाग , क्र . संकीर्ण ११-२०१४- प्र . क्र . ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


66 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी , सदरहू प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी . ) ; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये दिलेला आहे 
; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाच मध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसुचीमध्ये तपशील नमूद करावा . ) ; 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही 
; 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १७ , २०२२ / अग्रहायण १०-१६ , शके १ ९ ४४ 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी यांनी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ . क्र . 


( १ ) 


१ 


ना . - एक -५ ( १७५५ ) . 


3 

४ 


प्रकल्पाचे नाव 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , 

रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयी 
सुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २० एलएक्यु - ४७-२०२१-२२ , 

मौजा अल्लीपूर , तालुका आर्वी , जिल्हा वर्धा . 


भूमापन किंवा 

गट क्रमांक 

( २ ) 


: 


२४/१ अ 

२४/२ अ 

११/१ 

२८/१ 

९ / १ 


एकूण 


संपादनाखालील क्षेत्र 

( अदमासे ) 

( ३ ) 

हे . आर 

० २७ 

०२१ 

० १२ 

० १२ 

० २७ 


९९ 


१७ 


} 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

निम्न वर्धा प्रकल्प . 

निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता . 

या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा सिंचित होणार असल्यामुळे त्या 
परिसरातील शेतक - यांना त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , शेतमजूर 
यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होणार 
आहे . 


अनुसूची -- तीन 

बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


कार्यकारी अभियंता , निम्न वर्धा प्रकल्प विभाग , वर्धा यांचे प्रमाणपत्रानुसार निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या पूर्ण संचय पातळीमुळे अतिरिक्त बाधीत होणा - या 
मौजा अल्लीपूर , ता . आर्वी येथील शेत जमीन संपादित करण्यात येत असून कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १७ , २०२२ / अग्रहायण १०-१६ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - चार 

महाराष्ट्र शासन अधिसूचना २६ एप्रिल , २०१८ अन्वये भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १० ( क ) अन्वये जलसिंचन प्रकल्पाला उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या 
तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

: - निरंक . 


( अ ) 

( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

( क ) 


प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - यांचे पदनाम 


ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे , 

त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी 
भरावे ) 


: 


: 


निरंक . 

निरंक . 


टीप- : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 

येईल . 

दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १२३३ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) अन्वये . 
क्रमांक मह . सहा . उ.जि.अ.भु. - सामान्य - कावि -२२६ - २०२२ 


ज्याअर्थी , भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व 
वन विभाग , क्र . संकीर्ण ११-२०१४ - प्र . क्र . ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी , सदरहू प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी . ) ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 

यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाच मध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसुचीमध्ये तपशील नमूद करावा . ) ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १-७ , २०२२ / अग्रहायण १०-१६ , शके १ ९ ४४ 
१ ९ 

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही 
; 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी यांनी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ . क्र . 


( १ ) 


१ 


प्रकल्पाचे नाव 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयी 
सुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २३- एलएक्यु - ४७-२०२१-२२ , 

मौजा मुसलाबाद , तालुका देवळी , जिल्हा वर्धा . 


भूमापन किंवा 

गट क्रमांक 

( २ ) 


४३ 


एकूण 


संपादनाखालील क्षेत्र 

( अदमासे ) 

( ३ ) 

हे . आर 

० ०७ 


००७ 


S 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

निम्न वर्धा प्रकल्प . 

गौळ वितरीकेवरून उगमित मुसलाबाद लघु कालवा क्र . १ चे बांधकामाकरीता . 

या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा सिंचित होणार असल्यामुळे त्या 
परिसरातील शेतक - यांना त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , शेतमजूर 
यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होणार 
आहे . 


अनुसूची - तीन 

बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


कार्यकारी अभियंता , निम्न वर्धा प्रकल्प विभाग , वर्धा यांचे प्रमाणपत्रानुसार निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या पूर्ण संचय पातळीमुळे अतिरिक्त बाधीत होणा - या 
मौजा मुसलाबाद , ता . देवळी येथील शेत जमीन संपादित करण्यात येत असून कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १७ , २०२२ / अग्रहायण १०-१६ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - चार 

महाराष्ट्र शासन अधिसूचना २६ एप्रिल , २०१८ अन्वये भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १० ( क ) अन्वये जलसिंचन प्रकल्पाला उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या 
तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 


( अ ) 

( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

( क ) 


प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - यांचे पदनाम 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

: - निरंक . 


ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे , 

त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी 
भरावे ) 


वर्धा : 
दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२२ . 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १२३४ . 


: 


: 


निरंक . 

निरंक . 


टीप- : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 


राहुल कर्डिले , 
जिल्हाधिकारी , 
वर्धा . 


उपसंचालक , भूमी अभिलेख , यांजकडून 

वाचा :-( १ ) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक- आस्थापना १० ९ ३ - प्र.क्र .१ ९ - ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ . 
( २ ) ग्रामविकास विभाग , यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण - २०१८ - प्र.क्र .१३ - मातंक , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ . 

( ३ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण - ड्रोन - प्र . क्र . ३ ९ -२०२१ , दिनांक 
२५ जानेवारी २०२१ . 


( ४ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण - परिपत्रक - का.वि. ६०७ - प्र.क्र . 
०१ - २०२२ , दिनांक १० जानेवारी २०२२ . 

( ५ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण- परिपत्रक - का.वि . २ ९८ 
२०२२ , दिनांक १० मार्च २०२२ . 

( ६ ) जिल्हा अधीक्षक , भूमी अभिलेख , चंद्रपूर यांचेकडील पत्र क्रमांक न . भू . - मौजा कानपा . ता . नागभीड - कावी . ७४५-२०२२ दिनांक १३ सप्टेंबर 

२०२२ . 


अधिसूचना 

क्रमांक -गावठाण - अधिसूचना - मौजा कानपा - परिरक्षण - का . वि . १२७२-४२५७-२०२२.– 

महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना १० ९३- प्र.क्र .१ ९ - ल - १ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे शासन 
निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्याअनुषंगाने मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि 
अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही . आर - ४३२३- स - ४ - १ ९९ ४ , दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये इकडील विभागातील 
सजांची पुनर्विलोकन करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १-७ , २०२२ / अग्रहायण १०-१६ , शके १ ९ ४४ 
२१ 

जिल्हा अधीक्षक , भूमी अभिलेख , चंद्रपूर यांचेकडील प्रस्तावामध्ये उप - अधीक्षक भूमि अभिलेख , नागभीड यांचे अधिनस्त साजा नागभीड मध्ये 
मौजा कानपा नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतवारे मंजुरी देणेत येत आहे . 

परिशिष्ट - ब 


अ . क्र . जिल्हा 


( १ ) ( २ ) 

१ 


नागपूर 


मौजा कानपा , साजा नागभीड , तालुका नागभीड , जिल्हा नागपूर मधील गावांचा / मिळकतीचा तपशील 

कार्यालयाचे नाव 

साजा पुनर्रचनेपूर्वीची स्थिती 

साजा 

परिरक्षणास नव्याने 
घ्यावयाचे गावे 


गावे 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

उप अधीक्षक , भूमि परिरक्षण नागभीड 

अभिलेख , नागभीड 

भूमापक नवखळा 

७ ९ ८ 

नागभीड तळोधी ( बाळापूर ) ११७८ 

८३१ 

११७४ 

७६८ 


एकूण 


नागपूर : 
दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२२ . 


सावरगाव 

वाढोणा 

गिरगांव 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १२३५ . 


६ गावे 


मिळकती 

( ६ ) 

१५ ९ ८ 


· 


गावे मिळकती 

( ७ ) ( ८ ) 

४४० 


६३४७ १ गाव 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२२ पासून होणेची आहे . 


कानपा 


वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक : 
( २ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक 

२०१ ९ . 


४४० 


जिल्हा अधीक्षक , भूमी अभिलेख यांजकडून 


पुनर्रचनेनंतरची स्थिती शेरा 


गावे 

( ९ ) 

( १० ) 

नागभीड नागभीड 


सावरगाव 

वाढोणा 

गिरगांव 

कानपा 


मिळकती 

( ११ ) 

१५ ९ ८ 


नवखळा 

७ ९ ८ 

तळोधी ( बाळापूर ) ११७८ 

८३१ 

११७४ 

७६८ 

४४० नव्याने 


७ गावे 


( १२ ) 


६७८७ 


समाविष्ट 
केलेले गाव 


वि . सा . शिंदे , 
उपसंचालक , भूमी अभिलेख , 
नागपूर प्रदेश , नागपूर . 


संकिर्ण -२०१८ - प्र . क्र . १३ - मातंक , मुंबई दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ . 
चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त -४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३० ऑगस्ट 


( ३ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक : चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ ऑगस्ट 

२०१ ९ . 


( ४ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र -२०१ ९- प्र.क्र .१३६ - परा - ४- मंत्रालय , मुंबई दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 

( ५ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महा . राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही . सी . आर . ४२३२ / स 
४ / ९ ४ , दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 


संदर्भ : उप अधीक्षक , भूमी अभिलेख , भिवापूर यांचे कडील पत्र क्र . -ड्रोन सर्व्हे - परिरक्षण प्रस्ताव - २०२२ , भिवापूर दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२२ प्राप्त 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ . 

ना . - एक -६ ( १७५५ ) . 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १७ , २०२२ / अग्रहायण १०-१६ , शके १ ९ ४४ 

अधिसूचना 
क्रमांक - ड्रोन सर्व्हे- अधिसूचना - मौजा शिवापूर - आ.क्र . - ९५४०-१०१८०-२०२२ 

स्वामित्व योजनेअंतर्गत ड्रोनव्दारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा शिवापूर ता . भिवापूर , जि . नागपूर या गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण 
झाल्यामुळे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , भिवापूर यांचे अधिनस्त सजा भिवापूर मध्ये मौजा शिवापूर हे गाव नव्याने समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात 
बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेबाबत एतव्दारे मंजुरी देण्यात येत आहे . 

· 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२२ पासून होणेची आहे . उक्त गावाची सनद फी रक्कम मा . जमाबंदी आयुक्त आणि 
संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील परीपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन -३- सनद फी आकारणी - प्र.क्र.१३८-२० , दिनांक १२ नोव्हेंबर 
२०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १२३६ . 

वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण -२०१८ - प्र . क्र . १३ - मातंक , मुंबई दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ . 
( २ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक : चौविया - २०१५- प्र . क्र . २६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३० ऑगस्ट 

२०१ ९ . 


( ३ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक : चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४- मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ ऑगस्ट 

२०१ ९ . 


( ४ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र -२०१ ९- प्र.क्र .१३६ - परा - ४- मंत्रालय , मुंबई दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 

( ५ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महा . राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही . सी . आर . ४२३२ / स 
४ / ९ ४ , दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 


संदर्भ : उप अधीक्षक , भूमी अभिलेख , भिवापूर यांचे कडील पत्र क्र . - ड्रोन सर्व्हे - परिरक्षण प्रस्ताव - २०२२ , भिवापूर दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२२ प्राप्त 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ . 


अधिसूचना 

क्रमांक - ड्रोन सर्व्हे अधिसूचना - मौजा पेंढराबोडी आ.क्र . - ९५४०-१०१८१-२०२२ 

स्वामित्व योजनेअंतर्गत ड्रोनव्दारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा पेंढराबोडी , ता . भिवापूर , जि . नागपूर या गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण 
झाल्यामुळे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , भिवापूर यांचे अधिनस्त सजा भिवापूर मध्ये मौजा पेंढराबोडी हे गाव नव्याने समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात 
बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेबाबत एतव्दारे मंजुरी देण्यात येत आहे . 

· 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२२ पासून होणेची आहे . उक्त गावाची सनद फी रक्कम मा . जमाबंदी आयुक्त आणि 
संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील परीपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन -३ - सनद फी आकारणी - प्र.क्र.१३८-२० , दिनांक १२ नोव्हेंबर 
२०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १२३७ . 

वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण - २०१८ - प्र.क्र . १३ - मातंक , मुंबई दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ . 

( २ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक : चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४- मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३० ऑगस्ट 

२०१ ९ . 


( ३ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक : चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४- मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ ऑगस्ट 

२०१ ९ . 


( ४ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र -२०१ ९ - प्र.क्र .१३६ - परा - ४- मंत्रालय , मुंबई दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 

( ५ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महा . राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही . सी . आर . - ४२३२ / स 
४ / ९ ४ , दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १-७ , २०२२ / अग्रहायण १०-१६ , शके १ ९ ४४ 

संदर्भ : उप अधीक्षक , भूमी अभिलेख , भिवापूर यांचे कडील पत्र क्र . - ड्रोन सर्व्हे - परिरक्षण प्रस्ताव - २०२२ , भिवापूर दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२२ प्राप्त 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ . 


अधिसूचना 

क्रमांक - ड्रोन सर्व्हे - अधिसूचना - मौजा गरडापार- आ.क्र.- ९५४०-१०१८२-२०२२ 

स्वामित्व योजनेअंतर्गत ड्रोनव्दारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा गरडापार , ता . भिवापूर , जि . नागपूर या गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण 
झाल्यामुळे उप अधीक्षक , भूमि अभिलेख , भिवापूर यांचे अधिनस्त सजा भिवापूर मध्ये मौजा गरडापार हे गाव नव्याने समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात 
बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेबाबत एतव्दारे मंजुरी देण्यात येत आहे . 


२३ 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२२ पासून होणेची आहे . उक्त गावाची सनद फी रक्कम मा . जमाबंदी आयुक्त आणि 
संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील परीपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन -३- सनद फी आकारणी - प्र . क्र . १३८-२० , दिनांक १२ नोव्हेंबर 
२०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १२३८ . 

वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण - २०१८ - प्र.क्र . १३ - मातंक , मुंबई दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ . 

( २ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक : चौविया - २०१५ - प्र.क्र.२६- वित्त- ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३० ऑगस्ट 

२०१ ९ . 


( ३ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक : 

२०१ ९ . 


चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ ऑगस्ट 


( ४ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र -२०१ ९ - प्र.क्र .१३६ - परा - ४ - मंत्रालय , मुंबई दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 

( ५ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महा . राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही . सी . आर . - ४२३२ / स 
४ / ९ ४ , दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 


संदर्भ : उप अधीक्षक , भूमी अभिलेख , भिवापूर यांचे कडील पत्र क्र . -ड्रोन सर्व्हे- परिरक्षण प्रस्ताव - २०२२ , भिवापूर दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२२ प्राप्त 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ . 


अधिसूचना 


क्रमांक - ड्रोन सर्व्हे - अधिसूचना - मौजा बोटेझरी आ.क्र . - ९५४०-१०१८३-२०२२ 

स्वामित्व योजनेअंतर्गत ड्रोनव्दारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा बोटेझरी , ता . भिवापूर , जि . नागपूर या गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण 
झाल्यामुळे उप अधीक्षक , भूमि अभिलेख , भिवापूर यांचे अधिनस्त सजा भिवापूर मध्ये मौजा बोटेझरी हे गांव नव्याने समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात 
बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेबाबत एतव्दारे मंजुरी देण्यात येत आहे . 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२२ पासून होणेची आहे . उक्त गावाची सनद फी रक्कम मा . जमाबंदी आयुक्त आणि 
संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील परीपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन -३ - सनद फी आकारणी- प्र . क्र . १३८ - २० , दिनांक १२ नोव्हेंबर 
२०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १२३ ९ . 

वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण - २०१८ - प्र.क्र . १३ - मातंक , मुंबई दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ . 
( २ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक : चौविया - २०१५ - प्र.क्र.२६- वित्त- ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३० ऑगस्ट 

२०१ ९ . 


( ३ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक : चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४- मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ ऑगस्ट 

२०१ ९ . 

( ४ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र -२०१ ९- प्र.क्र .१३६ - परा - ४ - मंत्रालय , मुंबई दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १७ , २०२२ / अग्रहायण १०-१६ , शके १ ९ ४४ 

( ५ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महा . राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही . सी . आर . - ४२३२ / स 
४ / ९ ४ , दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 


संदर्भ : उप अधीक्षक , भूमी अभिलेख , भिवापूर यांचे कडील पत्र क्र . -ड्रोन सर्व्हे - परिरक्षण प्रस्ताव - २०२२ , भिवापूर दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२२ प्राप्त 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ . 


अधिसूचना 

क्रमांक -ड्रोन सर्व्हे - अधिसूचना - मौजा चारगांव ( गो . ) आ.क्र . - ९५४०-१०१८४-२०२२ 

स्वामित्व योजनेअंतर्गत ड्रोनव्दारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा चारगांव ( गोटाडी ) , ता . भिवापूर , जि . नागपूर या गावाचे गावठाण भूमापनाचे 
काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , भिवापूर यांचे अधिनस्त सजा भिवापूर मध्ये मौजा चारगांव ( गोटाडी ) हे गाव नव्याने समाविष्ट करून 
सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेबाबत एतव्दारे मंजुरी देण्यात येत आहे . 

· 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२२ पासून होणेची आहे . उक्त गावाची सनद फी रक्कम मा . जमाबंदी आयुक्त आणि 
संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील परीपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन -३- सनद फी आकारणी - प्र . क्र . १३८ - २० , दिनांक १२ नोव्हेंबर 
२०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १२४० . 

वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण - २०१८ - प्र . क्र . १३ - मातंक , मुंबई दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ . 

चौविया - २०१५- प्र.क्र .२६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३० ऑगस्ट 


( २ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक : 

२०१ ९ . 


( ३ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक : 

२०१ ९ . 


चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ ऑगस्ट 


( ४ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र -२०१ ९ - प्र.क्र .१३६ - परा - ४ - मंत्रालय , मुंबई दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 

( ५ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महा . राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही . सी . आर . - ४२३२ / स 
४ / ९ ४ , दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ , 


संदर्भ : उप अधीक्षक , भूमी अभिलेख , भिवापूर यांचे कडील पत्र क्र . -ड्रोन सर्व्हे - परिरक्षण प्रस्ताव - २०२२ , भिवापूर दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२२ प्राप्त 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ . 

अधिसूचना 

क्रमांक - ड्रोन सर्व्हे- अधिसूचना - मौजा किन्हाळा- आ.क्र . - ९५४०-१०१८५-२०२२ 

स्वामित्व योजनेअंतर्गत ड्रोनव्दारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा किन्हाळा , ता . भिवापूर , जि . नागपूर या गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण 
झाल्यामुळे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , भिवापूर यांचे अधिनस्त सजा भिवापूर मध्ये मौजा किन्हाळा गांव नव्याने समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात 
बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेबाबत एतव्दारे मंजुरी देण्यात येत आहे . 


} 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२२ पासून होणेची आहे . उक्त गावाची सनद फी रक्कम मा . जमाबंदी आयुक्त आणि 
संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील परीपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन - ३ - सनद फी आकारणी - प्र.क्र.१३८-२० , दिनांक १२ नोव्हेंबर 
२०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १२४१ . 

वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण - २०१८ - प्र.क्र . १३- मातंक , मुंबई दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ . 
( २ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक : चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३० ऑगस्ट 

२०१ ९ . 


( ३ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक : चौविया - २०१५- प्र . क्र . २६ - वित्त ४- मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ ऑगस्ट 

२०१ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १-७ , २०२२ / अग्रहायण १०-१६ , शके १ ९ ४४ 

( ४ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र -२०१ ९ - प्र.क्र .१३६ - परा - ४ - मंत्रालय , मुंबई दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 

( ५ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महा . राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही . सी . आर . - ४२३२ / स 
४ / ९ ४ , दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 


२५ 


संदर्भ : उप अधीक्षक , भूमी अभिलेख , भिवापूर यांचे कडील पत्र क्र . - ड्रोन सर्व्हे - परिरक्षण प्रस्ताव- २०२२ , भिवापूर दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२२ प्राप्त 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ . 

अधिसूचना 


क्रमांक -ड्रोन सर्व्हे - अधिसूचना - मौजा 

सरांडी - आ.क्र . - ९५४०-१०१८६-२०२२ 

स्वामित्व योजनेअंतर्गत ड्रोनव्दारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा सरांडी , ता . भिवापूर , जि . नागपूर या गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण 
झाल्यामुळे उप अधीक्षक , भूमि अभिलेख , भिवापूर यांचे अधिनस्त सजा भिवापूर मध्ये मौजा सरांडी गांव नव्याने समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल 
करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेबाबत एतव्दारे मंजुरी देण्यात येत आहे . 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२२ पासून होणेची आहे . उक्त गावाची सनद फी रक्कम मा . जमाबंदी आयुक्त आणि 
संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील परीपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन- ३ - सनद फी आकारणी - प्र . क्र . १३८ - २० , दिनांक १२ नोव्हेंबर 
२०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी . 

दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १२४२ . 

वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण -२०१८ - प्र . क्र . १३ - मातंक , मुंबई दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ . 
( २ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक : चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४- मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३० ऑगस्ट 

२०१ ९ . 


( ३ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक : चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ ऑगस्ट 

२०१ ९ . 


( ४ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र -२०१ ९- प्र.क्र .१३६ - परा - ४- मंत्रालय , मुंबई दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 

( ५ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महा . राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही . सी . आर . - ४३२३ / स 
४ / ९ ४ , दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 

संदर्भ : उप अधीक्षक , भूमी अभिलेख , कामठी यांचे कडील पत्र क्र . - परिरक्षण प्रस्ताव - २०२२ , कामठी दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२२ . 

अधिसूचना 


क्रमांक - ड्रोन सर्व्हे अधिसूचना - मौजा कढोली- आ.क्र . ९७२२-१०१९६-२०२२ 

स्वामित्व योजनेअंतर्गत ड्रोनव्दारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा कढोली , ता . कामठी , जि . नागपूर या गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण 
झाल्यामुळे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , कामठी यांचे अधिनस्त सजा कामठी मध्ये मौजा कढोली गांव नव्याने समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल 
करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेबाबत एतव्दारे मंजुरी देण्यात येत आहे . 

डुं 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १० नोव्हेंबर २०२२ पासून होणेची आहे . उक्त गावाची सनद फी रक्कम मा . जमाबंदी आयुक्त आणि 
संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील परीपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन -३- सनद फी आकारणी - प्र.क्र.१३८-२० , दिनांक १२ नोव्हेंबर 
२०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . १२४३ . 

वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण -२०१८ - प्र . क्र . १३- मातंक , मुंबई दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ . 
( २ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक : चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४- मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३० ऑगस्ट 

२०१ ९ . 


ना . - एक -७ ( १७५५ ) . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १७ , २०२२ / अग्रहायण १०-१६ , शके १ ९ ४४ 

( ३ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक : चौविया - २०१५- प्र.क्र .२६ - वित्त -४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ ऑगस्ट 

२०१ ९ . 


( ४ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र -२०१ ९ - प्र.क्र .१३६ - परा - ४ - मंत्रालय , मुंबई दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 

( ५ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महा . राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही . सी . आर . - ४३२३ / स 
४ / ९ ४ , दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 

संदर्भ : उप अधीक्षक , भूमी अभिलेख , कामठी यांचे कडील पत्र क्र . - परिरक्षण प्रस्ताव - २०२२ , कामठी दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२२ . 

अधिसूचना 


क्रमांक - ड्रोन सर्व्हे अधिसूचना - मौजा सेलू आ.क्र . ९७२२-१०१९७-२०२२ 

स्वामित्व योजनेअंतर्गत ड्रोनव्दारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा सेलू , ता . कामठी , जि . नागपूर या गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण 
झाल्यामुळे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , कामठी यांचे अधिनस्त सजा कामठी मध्ये मौजा सेलू गांव नव्याने समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल 
करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेबाबत एतव्दारे मंजुरी देण्यात येत आहे . 


· 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १० नोव्हेंबर २०२२ पासून होणेची आहे . उक्त गावाची सनद फी रक्कम मा . जमाबंदी आयुक्त आणि 
संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील परीपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन - ३ - सनद फी आकारणी - प्र.क्र.१३८-२० , दिनांक १२ नोव्हेंबर 
२०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १२४४ . 

वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण -२०१८ - प्र . क्र . १३ - मातंक , मुंबई दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ . 
महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक : चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३० ऑगस्ट 
२०१ ९ . 

( २ ) 


( ३ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक : चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ ऑगस्ट 

२०१ ९ . 


( ४ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र -२०१ ९- प्र.क्र .१३६ - परा -४ - मंत्रालय , मुंबई दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 

( ५ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महा . राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही . सी . आर . - ४३२३ / स 
४ / ९ ४ , दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 


संदर्भ : उप अधीक्षक , भूमी अभिलेख , कामठी यांचे कडील पत्र क्र . -परिरक्षण प्रस्ताव -२०२२ , कामठी दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२२ . 

अधिसूचना 


क्रमांक - ड्रोन सर्व्हे - अधिसूचना - मौजा अंबाडी - आ.क्र.- ९७२२-१०१९८-२०२२ 

स्वामित्व योजनेअंतर्गत ड्रोनव्दारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा अंबाडी , ता . कामठी , जि . नागपूर या गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण 
झाल्यामुळे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , कामठी यांचे अधिनस्त सजा कामठी मध्ये मौजा अंबाडी हे गांव नव्याने समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात 
बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेबाबत एतव्दारे मंजुरी देण्यात येत आहे . 

} 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १० नोव्हेंबर २०२२ पासून होणेची आहे . उक्त गावाची सनद फी रक्कम मा . जमाबंदी आयुक्त आणि 
संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील परीपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन - ३ - सनद फी आकारणी - प्र . क्र . १३८-२० , दिनांक १२ नोव्हेंबर 
२०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १२४५ . 

वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण -२०१८ - प्र . क्र . १३- मातंक , मुंबई दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ . 
( २ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक : चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३० ऑगस्ट 

२०१ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १-७ , २०२२ / अग्रहायण १०-१६ , शके १ ९ ४४ 
२७ 

( ३ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक : चौविया - २०१५ - प्र.क्र.२६- वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ ऑगस्ट 

२०१ ९ . 


( ४ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र -२०१ ९ - प्र.क्र .१३६ - परा - ४ - मंत्रालय , मुंबई दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 
( ५ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( महा . राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही . सी . आर . - ४३२३ / स 
४ / ९ ४ , दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 

संदर्भ : उप अधीक्षक , भूमी अभिलेख , कामठी यांचे कडील पत्र क्र . - परिरक्षण प्रस्ताव - २०२२ , कामठी दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२२ . 

अधिसूचना 


क्रमांक - ड्रोन सर्व्हे अधिसूचना - मौजा केम आ.क्र.- ९७२२-१०१९९ - २०२२ 

—₁ 


स्वामित्व योजनेअंतर्गत ड्रोनव्दारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा केम , ता . कामठी , जि . नागपूर या गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण 
झाल्यामुळे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , कामठी यांचे अधिनस्त सजा कामठी मध्ये मौजा केम हे गांव नव्याने समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल 
करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेबाबत एतव्दारे मंजुरी देण्यात येत आहे . 

· 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १० नोव्हेंबर २०२२ पासून होणेची आहे . उक्त गावाची सनद फी रक्कम मा . जमाबंदी आयुक्त आणि 
संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील परीपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन -३- सनद फी आकारणी - प्र.क्र.१३८-२० , दिनांक १२ नोव्हेंबर 
२०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी . 


नागपूर : 
दिनांक १० नोव्हेंबर २०२२ . 


जी . बी . डाबेराव , 
जिल्हा अधीक्षक , भूमी अभिलेख , 
नागपूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR 440001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


